ईराणी लोककथा 


अँरन शेफर्ड 


अँत्रिशर डायानोव्ह 
सुशील मेन्सन 


ट्र 


हाँ 
स्श्श् श्र _ 1. १ | 
| 
। 


भ्‌ | (4. 
ह: शी क... | रि 
१ / भै क (1.1 | 
य प प ती, ी र 
जी रि रयड 
२७५८2३ (४ (५, (॥ 
नग 2 श 1, 
"प | च र्भ्हः तटा च 
रर नं हक न 9 
र्‍ | ” गि चि 
.। १ ग. यर 1 2) 
ग *“ ७ (6 
१%...।/. 





















12 क. 0”. 

कोण्या एके काळी, ईराणची राजधानी इस्फहान या 
शहरात अहमद नावाचा एक तरूण राहात होता. त्याच्या 
पत्नीचे नाव जमेल होते. त्याच्यात हस्तव्यवसाय किवा 
धंदा करण्याचे कौशल्य नव्हते. पण त्याच्याकडे एक 
फावडा आणि एक कुदळ होती. तो आपल्या पत्नीला 
म्हणत असे, “एखादा माणूस जर खड्डा खोदू शकतो तर 
तो आपलं पोट भरण्यासाठी पैसासुद्धा कमावू शकतो.” 


पण त्याच्या या बोलण्याने जमैलचे समाधान होत 
नसे. 





एकदा जमैल्र नेहमीसारखं गरम पाण्याने स्नान करायला 
आणि इतर स्त्रियांशी गप्पा मारायल्रा सार्वजनिक स्नानगहात 
गेली. पण तेथील स्रक्षारक्षक बाई तिला म्हणात्री, “त आत 
जाऊ शकत नाहीस. बादशहाच्या राजज्योतिषाची पत्नी आत आहे 
आणि तिने पूर्ण स्नानगृह स्वत:साठी घेतलंय.” 


“समजते काय ती स्वत:ला?” जमैल निषेध व्यक्त करत 
म्हणाली. “तिचा नवरा भविष्य सांगत फिरतो म्हणून!” 


घरी परतण्याशिवाय तिच्याकडे दुसरा पर्याय नव्हता 
मनातल्या मनात ती संतापाने धगधगते होती 


संध्याकाळी, अहमदने तिच्या हातात दिवसभराची कमाई 
सोपवली. ती म्हणाली, “एवढेच पैसे! याच्यावर जास्त दिवस 
नाही काढता यायचे. उद्या तम्ही बाजारात जाऊन बसा आणि 
लोकांना त्याचं भविष्य सांगायचं काम सरू करा.” 


“जमैल्र, वेडी झालीयस का त?” अहमद चमकन 
म्हणाला. “भविष्य सांगायचं ज्ञान माझ्याकडे कठाय?” 


“ज्ञान असायची काही गरज नाही तम्हाला,” जमैल्र 
म्हणाली. “कणी तमच्याकडे समस्या घेऊने आत्रं तर फक्त फासे 
टाकायचे आणे शहाणपणाचे काही बोल पटपटायचे. असं केलं 
नाहीत तर मी माझ्या बाबांच्या घरी राहायला जाईन.” 


पढल्या दिवशी अहमदने त्याचा फावडा-कदळ विकन 
टाकले आणि भविष्याचा फलरक-फासे तसेच ज्यौतिष्याचा 
पोशाख विकत आणले. मग तो बाजारात सार्वजनिक 
स्नानगृहानजिक जाऊन बसला. 


त्याने तिथे बैठक मारली तेवढ्यातच बादशहाच्या एका 

मंत्र्याची पत्नी पळत पळत त्याच्याकडे आली 
ज्योतिषीबवा, मला मदत करा. आज मी माझी सर्वात 

मोल्यवान अंगठी घालून स्नानघरात गेलरे आणि नेमकी ती 
हरवली. कपा करून मला सांगा, माझी अंगठी कठे मिळेल?” 

अहमदने आवंढा गिळला आणि फासा टाकला. तो काही 
पटपटायचा विचार करणार इतक्यातच त्याची नजर त्या 
बाईच्या बाहीवर गेली. त्याला एक भोक पडले होते आणि 
त्यातून त्या बाईच्या हाताचा थोडासा भाग दिसत होता 

एका सन्माननीय स्त्रीला हात असा उघडा टाकणे 
शोभनीय नव्हते. त्यामळे अहमद पठे झकन कजबजला 
“बेगमसाहेब, मत्रा एके भोक दिसतेय.” 


“काय दिसतंय?” बाईने जवळ सरकून विचारत्रे. 

“भोक! भोक!” 

बाईचा चेहरा उजळला. “बरोबर, भोक.” 

ती बाई पन्हा स्नानघराकडे पळाली आणि तिने तेथील 
भिंतीत असलेले भोक शोधले. त्यातच तिने आपली अंगठी 

दडवून ठेवली होती. ती लगेच पन्हा अहमदकडे आली 

“अल्लाची कपा!” ती म्हणाली. “तम्हाला बरोबर कळलं 
अंगठी कठे होती तै!” आश्चर्याने स्तब्ध झालेल्या अहमदला तिने 
एक सोन्याचे नाणे दिले 


क 


ी “0.११... | धूर | 1 






तीं 





क) _ 1.” न ॥॥ ४. | ऱौ 
रं । अर. ७7, 
0 ह. ४ 















सकाळी बादशहाला चोरीची वार्ता देण्यात आली. 
“माझ्या राजज्योतिष्याला आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना 
माझ्याकडे आणा,” त्याने हकम सोडला 


राजज्योतिषी आणि त्याचे सहकारी फासे टाकन 
काहीतरी पटपटल्े. पण त्यांच्यातील कणीही चोराचा 
ठावठिकाणा सांग शकत्रे नाहीत 


“ढोंगी आहात सगळे!” बादशहा ओरडला. “कैदेत 
।' टाका यांना!” 


संध्याकाळी जमैल्ने सोन्याचे नाणे बघितले आणि ८349 
क कहाणी ऐकत्री. ती म्हणाली, “बघितत्रंत? किती 
सोप्पंय हे काम!” 

“अल्लाची मेहरबानी झाली आज,” अहमद 
म्हणाला. “पण परत असं दु:साहस करायची इच्छा नाही 
माझी 77 

“मर्खासारखं बोल नका,” जमैल म्हणाली. “तमचं 
माझ्यावर प्रेम असेल तर उद्या पन्हा तम्हाला बाजारात 
जावं लागेत्र.” 


त्या रात्री बादशहाच्या महालातील शाही खजिन्यात 
चोरी झाली. चाळीस तिजोऱ्यांमधील्र सोने आणि जवाहिरे 
चोरांनी लुटून नेले. 


ज्योतिषी महाशय," बादशहा त्याला म्हणाला 
“चाळीस तिजोऱ्यांमधील माझा खजिना चोरांनी लूटन 
नेलाय. त्या चोरांबद्दल तुम्ही काय सांग शकात्र?” 
चाळीस तिजोऱ्या न्यायत्रा चाळीस माणसं, असा 
तर्क अहमदने केला. “शहेनशहा, मी हे सांग शकतो की 
चाळीस चोरांनी ही चोरी केली आहे.” 










बादशहाने एका ज्योतिषाबद्दल नकतेच ऐकत्रे 
होते. त्या ज्योतिष्याने एका मंत्र्याच्या पत्नीच्या 
हरवलेल्या अंगठीचा ठावठिकाणा अचक सांगितला 
होता. अहमदला आणण्यासाठी बादशहाने दोन 
सेवकांना बाजारात पाठवते. अहमद थरथर कापत 
बादशहासमोर हजर झाला. 


“आश्चर्य आहे!” बादशहा म्हणाला. “माझ्या 
राजज्योतिषांना हे सांगता आतलं नाही. पण आता तम्हाला माझा 
खजिना आणि चोर यांचा ठावठिकाणा शोधन काढावा लागेल.” 


अहमद घाबरला. “मी....पर्ण प्रयत्न करीन, बादशहा 
सलामत. पण त्यात्रा थोडा वेळ लागेल.” 


“किती वेळ?” बादशहाने विचारले. 


अं....चाळीस दिवस, शहेनशहा,” जास्तीत जास्त दिवस 
मिळतील असा अंदाज लावत अहमद म्हणाल्रा. “प्रत्येक 
चोरासाठी एक दिवस.” 

“म्हणजे बरेच दिवस लागतील!” बादशहा म्हणाला 
“ठीकाय, तम्हाला चाळीस दिवस देतो. तम्ही यशस्वी झालात 
तर तम्हाला भरप्र धनदौलत मिळेल. पेण नाही झालात तर 
तम्हीसद्धा इतरांसारखंच कैदेत सडत राहाल.” 

















घरी परतन अहमदने जमैलला सारे काही सांगितले 
“बघ, कोणत्या संकटात टाकलंस त आपल्याला? चाळीस 
दिवसांनंतर बादशहा मला कैदेत टाकेल.” 


“मर्खासारखं बोल नका,” जमैल म्हणाली. “तिजोऱ्या 
शोधायचं काम करा. अंगठी कशी शोधलीत तसंच, काय?” 


“एक सांगतो, जमैल्र, अंगठी मी शोधन काढली नव्हतीं. 


अल्लाच्या कपेनं मिळाली ती. पण यावेळी काही आशेचा 
किरण दिसत नाहीये.” 


अहमदने काही सकलेले खजर घेतले. त्यांतील मोजन 
चाळीस खजर त्याने एका भांड्यात ठेवले. “रोज संध्याकाळी 
मी यातला एक खजूर खाईन. त्यावरून माझे चाळीस दिवस 
कधी संपतील हे मला कळू शकेल.” 















गोष्ट अशी होती की बादशहाचा एक सेवक त्या 
चाळीस चोरांमधील एक चोर होता. अहमद आणि 
बादशहामध्ये झालेले बोलणे त्याने ऐकत्रे होते. त्याच 
संध्याकाळी तो लगेच चोरांच्या अड्ड्यावर गेला आणि 
त्यांच्या सरदारात्रा त्याने ही खबर दिली. “एक 
ज्योतिषी आहे. तो आपत्रा आणि आपण चोरलेल्या 
खजिन्याचा शोध चाळीस दिवसांत लावणार 
म्हणतोय.” 


“मर्ख बनवतोय तो,” सरदार म्हणाला. “पण 
आणण धोका पत्करता कामा नये. त वेष बदलत 
त्याच्या घरी जा आणि काही माहिती मिळते का 
बघ.” 


सेवक अहमदच्या घराच्या छतावर लपन 
बसला आणि अहमद आणि त्याच्या पत्नीच्या 
गप्पा ऐक लागला. अहमदने भांडयातन एक 
खजर बाहेर काढला आणि खाल्ला. मग तो 
जमैल्ला म्हणाला, “हा पहिला.” 





















पढल्या रात्री, सेवक आणखी एका चोरासोबत 
अहमदंच्या घराच्या छतावर लपन बसला. ते 
अहमदचे बोलणे ऐक त्रागलरे. अहमदने भांडयातील 
दुसरा खजूर खाल्ला आणि म्हणाला, “हा दुसरा.” 


दोघे चोर भयभीत होऊन तिथन पळात्रे आणि 
सरदाराकडे परतले. “आम्ही दोघं छतावर आहोत, हे 
त्याला कळलं.” सेवक म्हणाला. “तो म्हणाला, हा 
दुसरा.” 


“असं होऊच शकत नाही!” सरदार म्हणाला. 
५0 कढ: 


छतावर बसल्लरेला चोर सेवक एवढा घाबरला 
की छतावरून पडता पडता वाचला. तो घाईघाईत 
अडडयावर परतला आणि सरदारातलरा खबर दिली. 
“या ज्योतिष्याकडे अद्वत शक्ती आहे. मला न 
बघताच त्याला मी छतावर लपन बसल्याच कळलं 
मी स्वत: ऐकत्रं. तो म्हणाला, हा पहिला.” 


“तझ्या मनाचे खेळ आहेत,” सरदार 
म्हणाला. “उद्या दोन जण त्याच्या घरी जा.” 


हु. ..१] 
गं 





मग पढल्या रात्री, सरदाराने तीन चोरांना 
पाठवल्रे आणि त्याच्या पढल्या रात्री चार, मग 
पाचं. 


असं करता करता चाळीसावी रात्र आली 


सरदार म्हणाला, “आज तमच्यासोबत मीसद्धा 
येतो त्या ज्योतिष्याच्या घरी.” 





सर्व चाळीस चोर अहमदच्या घराच्या छतावर चढून 1 | 
लपून बसले. निराश झालेल्या अहमदने भांड्यातून | 
शेवटचा खजर काढला आणि तो खाऊन टाकला. “हा 
चाळीसावा. संख्या पर्ण झाली.” 


जमैल त्याच्या शेजारी बसली. “अहमद,” ती 
हळवार आवाजात म्हणाली, “तम्हाला ज्योतिषी बनायला 
सांगून मी चक केली. तम्ही जेसे आहात तसेच ठीक 
आहात. तम्हाला काही वैगळं बनवायचा प्रयत्न उगाच 
केला मी. मत्रा माफ करात?” 


“मी माफ केलंय तुला, जमैल्र. पण च॒क माझीसद्धा 
आहे. जी गोष्ट करणं योग्य नाही हे माहीत होतं, ती गोष्ट 
मी केली. पण आता काही उपयोग नाही या सगळ्याचा.” 


तेव्हाच कुणीतरी दारावर मोठ्याने ठकठक केली. 


अहमदने उसासा टाकला. “बादशहाचे शिपाई आले 
वाटतं!” दाराची कडी उघडत तो मोठयाने म्हणाला 
“ठीकाय! ठीकाय, तम्ही कशासाठी इथे आलायत ते 
माहितीय मल्रा.” 


त्याने दरवाजा उघडला. पण तो आश्चर्यचकीत 
झाला. दारात चाळीस चोर गडघे टेकन, मान झकवन 
बसले होते 

“तम्ही तर ज्ञानी आहात, थोर ज्योतिषी महाशय!” 
सरदार म्हणाला. “तमच्यापासन काही लप शकत नाही 
आमची विनंती आहे की बादशहाला आमच्याबद्दल काही 
सांगू नका.” 

अहमद आश्चर्याने थक्क झाला. ते चोर आहेत, 
याची त्याला खात्री पटली. त्वरीत विचार करून तो 
म्हणाला, “ठीकाय, नाही सांगणार. पण त्याबदल्यात 
तुम्ही चोरलेले सारे दागदागिने खजिन्यात जमा करा.” 


“लगेच जमा करतो! लगेच!” सरदार म्हणाला 








रात्र सरण्याआधी चाळीस चोर दागिने आणि 
जवाहिऱ्यांनी भरलेल्या चाळीस तिजोऱ्या घेऊन 
बादशहाच्या खजिन्यात गेले. 


पढच्या सकाळी अहमद बादशहासमोर हजर झाला 
“शहेनशहा, माझी अद्भत शक्ती खजिना आणि चोर यांतील 
एकच गोष्ट शोध्‌ शकते, दोन्ही नाही. कठली शोध?” 
“खजिना,” बादशहा म्हणाला, “खरंतर चोरसद्धा सापडले 
पाहिजे होते. त्यांना शिक्षा द्यायला तेत उकळत ठेवलं 
होतं. पण हरकत नाही. बरं, खजिना कठाय ते सांग. मी 
माझे शिपाई पाठवतो लगेच तो आणायला.” 


“त्याची काही गरज नाही, बादशहा सलामत,” 
अहमद हात हवेत हलवत मोठयाने म्हणाला. “पिश-पॉश, 
विश-वॉश, मिश-मॉश.” 

मग तो म्हणाला, “माझ्या अद्भत शक्तींनी तिजोऱ्या 
खजिन्यात पोहोचवल्या आहेत.” 


/ 








बादशहा स्वत: अहमदसोबत खजिन्यात गेला 
तिजोऱ्या खजिन्यात होत्या. “खरंच तम्ही या य॒गातलत्रे 
एक महान ज्योतिषी आहात,” त्याने घोषणा केली 
“आजपासन तम्ही माझे राजज्योतिषी आहात.” 


“आभारी आहे, शहेनशहा,” अहमद झकन 
म्हणाला, “पण दुर्दैवाने हे अशक्य आहे. तुमचा 
खजिना शोधणं आणि परत आणणं हे खप कठीण 
काम होतं. यात माझी बरीच अद्भत शक्ती खर्च 
झालीय. आता पन्हा मी कठत्री भविष्यवाणी करू 
शकणार नाही.” 


“केवढं नकसान झालं तमचं!” बादशहा ओरडला 
“खरं तर तुम्होला दुप्पट इनाम द्यायला हवं. या 
खजिन्यातल्या दोन तिजोऱ्या निवडन घेऊन जा.” 


अशा प्रकारे अहमद जमैलकडे 
सरक्षित परतला. आता तो खप श्रीमंत 
झाला होता आणि सज्ञसद्धा! कणीही 
ज्योतिषी सांग शकता असता की त्याने 
उर्वरीत आयष्य मोठया सखासमाधानात 
व्यतीत केले 


समास 





